“ पारंपारिक वस्त्रोद्योग विणकरांना बक्षिस 
योजना- सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील 
निधी वितरीत करणेबाबत.” 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : हातमाग-२०२३/प्र.क्र.९३ (भाग-१/टेक्स-३ 
नवीन प्रशासन भवन, १४ वा मजला 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालयासमोर, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २६ फेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा : 
१) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.धोरण-२०२३/ प्र.क्र.९३ /टेक्स-५, 
दि.०२.०६.२०२३. 
2) शासन निर्णय , सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.हातमाग-२०२३/ प्र.क्र.९३ /टेक्स-३, 
दिनांक 90.99.2023. 


प्रस्तावना : 

राज्याच्या वस्त्रो्योगाच्या वाढीस चालना देण्यासाठी व TAT STASIS त्या उपाययोजनांना 
हातभार लावण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने संदर्भीय शासन निर्णयान्वये एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग 
धोरण २०२३-२८ जाहीर केलेले आहे. सदर धोरणातील परिच्छेद क्रमांक ७.८ मध्ये पारंपारिक वस्त्रोद्योग, 
अतिरिक्त प्रोत्साहने - हातमाग विणकर समुदायांचा योगदानाचा सन्मान करण्यासाठी आणि सामाजिक 
व आर्थिक विकासात या क्षेत्राच्या योगदानावर प्रकाशा टाकण्यासाठी महाराष्ट्रातील पाच पारंपारिक 
क्षेत्रांमधील डिझाईनचा राष्ट्रीय हातमाग दिनानिमित्त सत्कार करण्याकरीता बक्षिस योजनेचा झासन 
निर्णय दिनांक १०.११.२०२३ रोजी निर्गमीत करण्यात आला आहे. 

सदर झासन निर्णयानुसार राज्यातील पारंपारिक वस्त्रोद्योग विणकरांना बक्षिस योजना अंतर्गत सन 
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षात निधी वितरण करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


१. राज्यातील पारंपारिक वस्त्रोद्योग विणकरांचा सन्मान करण्यासाठी आणि सामाजिक व आर्थिक 
विकासात या क्षेत्राच्या योगदानावर प्रकाश टाकण्यासाठी सन २०२३-२४ साठी स्पर्धा घेण्यात येवून बक्षीस 
वाटप करण्यास या झासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 

२. वित्त विभागाने सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता डिसेंबर पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर निधी रू. 
०३,२५,०००/- (अक्षरी- तीन लाख पंचविस हजार फक्त) च्या Wo टक्के म्हणजे रू.२,२७,०००/- (अक्षरी- 
दोन लाख सत्तावीस हजार फक्त) इतका निधी उपलब्ध केला आहे. 

३. सदर निधी उपलब्धतेनुसार स्पर्धा आयोजित करण्यासाठी येणारा खर्च “मागणी क्रमांक व्ही-२, 
ळेखाशिर्ष-२८५१ ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, ११० संमिश्र ग्रामोद्योग व लघुउद्योग आणि सहकारी संस्था, 
(०३)(०४) एकात्मिक व शाश्वत THEM धोरण २०२३-२८ अंतर्गत पारंपारिक वस्त्रोद्योग विणकरांना बक्षिस 
योजना (कार्यक्रम) (२८५१ ७४२७) ३३, अर्थसहाय्य” या लेखाशिर्षाखाली रू. २,२७,०००/- (अक्षरी- दोन 
लाख सत्तावीस हजार फक्त) इतका निधी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता मंजूर निधीतून वितरीत 
करून खर्च करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः हातमाग-२०२३/प्र.क्र.९३ (भाग-१)/टेक्स-३ 


४. सदर स्पर्धेच्या बक्षिसांचे विवरण खालील प्रमाणे राहील :- 
स्पर्धेचे प्रकार | पारंपारिक वाणाकरीता द्यावयाच्या बक्षिसांची | स्पर्धा आयोजनाचा | एकूण (रूपये) 
व स्पर्धाची | रक्‍कम (रु.) खर्च 
संख्या 
पहिले बक्षीस । दुसरे बक्षीस | तिसरे बक्षीस 
राज्यस्तरीय २०,०००/- १५,०००/- १०,०००/- १,००,०००/- 3,24,000/- 
पारंपारिक । ८ पारंपारिक । (५ पारंपारिक | (५ पारंपारिक | (१ ठिकाणी स्पर्धेचे 
THE  । वाणांकरीता | वाणांकरीता | ameter । आयोजन एकुण 
कापड स्पर्धा | एकुण खर्च | एकुण खर्च | एकुण खर्च | खर्च 
(आयोजक ।रूपये रूपये रूपये रू.१,००,०००/-) 
आयुक्‍त १,००,०००/-) | ७५,०००/-) ५०,०००/-) 
वस्त्रोद्योग) 
एकूण ३,२५,०००/- 


५. सदर स्पर्धा व बक्षीस योजनेंतर्गत या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येत असलेला 
रू.२,२७,०००/-(अक्षरी- दोन लाख सत्तावीस हजार फक्त) इतका निधी विणकरांच्या स्पर्धेच्या 
आयोजनासाठी व बक्षिस वितरणासाठी वितरीत करण्यासाठी सहायक संचालक (लेखा), वस्त्रोद्योग 
आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांना या योजनेसाठी आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत असून आयुक्त (वस्त्रोद्योग), THAT आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांना नियंत्रक 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

६. सदर रक्कमज्या प्रयोजनासाठी वितरीत करण्यात येत आहे,त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करण्यात 
यावी. 

७. या योजनेच्या लेखाशीर्षातर्गत एक वर्षापूर्वीचे कोणतेही संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. 

८. स्पर्धेअंती विजेत्या पारंपारिक वस्त्रोद्योग विणकरांना द्यावयाची बक्षिसे तसेच आयोजनाकरिता 
करण्यात येणाऱ्या खर्चाची देयके संबंधितांच्या बँक खात्यात ८05 द्वारे थेट जमा करण्यात यावी. 
९. या योजनेचा निधी खर्च करताना वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिकेत नमूद वित्तीय अधिकारांचे 
पालन करण्यात यावे. तसेच यासंबंधी शासनाच्या मार्गदर्शक सुचना व नियमांचे पाळन कटाक्षाने करावे. 
१०. यावरील खर्च ““मागणी क्रमांक व्ही-२, लेखाशिर्ष-२८५१ ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, ११० संमिश्र 
ग्रामोद्योग व लघुउद्योग आणि सहकारी संस्था, (०३)(०४) एकात्मिक व शाश्वत वस्रोद्योग धोरण २०२३-२८ 
अंतर्गत पारंपारिक वस्त्रोद्योग विणकरांना बक्षिस योजना (कार्यक्रम) (२८५१ ७४२७) ३३, अर्थसहाय्य” या 
लेखाशिर्षाखाळी सन २०२३-२४ करिता उपलब्ध असलेल्या अर्थसंकल्पीत तरतूदीमधून भागविण्यात 
यावा व त्याच लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 
११. आयुक्‍त (वस्त्रोद्योग), वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी सदर निधीचे 
विनियोग प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः हातमाग-२०२३/प्र.क्र.९३ (भाग-१)/टेक्स-३ 


१२. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाने दिलेल्या मान्यतेनुसार व वित्त विभाग/ अनौ. संदर्भ 
क्रमांक क्र. ११७/२०२४/व्यय-२, दि.०८.२.२०२४ अन्वये मिळालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


१३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२२६१३०५४४४३०२ असा आहे. हा 

शासन निर्ण डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by ANJUM BANO RASHIDKHAN PATHAN 

A N J U M B A N O DN: c=IN, o0=>GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=CO- 
OPERATIVE MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=c6a8800841f0173430c13770d9d86bc1 6cf387b050d3c 

R A S H | D K H A N 5c9ebcedbbd3dcf07f3, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=D0F333CC391EF2D7D49DC6FD87E92EB9303FC9 
A19FD00938A0D8AE79AD2EB1F7, cn=ANJUM BANO 

Pp AT H A N RASHIDKHAN PATHAN 


(अंजुम र. पठाण) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) अ.मु.स. (वित्त) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२)प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
3) सचिव (वस्त्रोद्योग सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४) आयुक्त वस्त्रोद्योग, वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, महाराष्ट्र शासन, नागपूर 
५) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र - १, मुंबई / महाराष्ट्र 2, नागपूर 
६) महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र - १, मुंबई / महाराष्ट्र - २, नागपूर 
) 
) 
) 


७) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

८) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

९) अवर सचिव १७-स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 

११) प्रादेशिक उपसंचालक (वस्त्रोद्योग), मुंबई / नागपूर / छत्रपती संभाजीनगर / सोलापूर 
१२) निवड नस्ती, कार्यासन/ टेक्स-३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


